प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे येथील 
नवीन इमारतीच्या अतिरिक्‍त विद्युतीकरण 
कामाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२४/प्र.क्र. २१२ /परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां(५२)/०३२४)/का-१०(१)/२०२४/ 
जा.क्र.९६३७, दि.२६ ऑगस्ट, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,धुळे या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या अतिरिक्त विद्युतीकरण 
कामासाठी एकूण रु. २,६७,०२,४६८/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सदुसष्ठ लाख दोन हजार चारशे अडुसष्ट 
रुपये फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


उपर्निर्दिष्ट वाचा येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, धुळे या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या अतिरिक्‍त विद्युतीकरण कामासाठी एकूण रु. 
२,६७,०२,४६८/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सदुसष्ठ लाख दोन हजार चारशे अडुसष्ट रुपये फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील तपशिलाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरील अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीकरिता उदवाहने (Lift), जनित्र 
संच, सीसीटीव्ही यंत्रणा, फायर फायटींग यंत्रणा कार्यान्वित करणे. 


Sr. Work Description Amount 
No. 

1 Providing & Erecting Lifts in New Deputy RTO Office building at 3939355.32 
Dhule, Dist.Dhule 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२४/प्र.क्र. २१२ /परि-४ 


2 Providing Fire Fighting System and Fire Alarm System for new 9900051.18 
Deputy RTO Office building at Dhule, Dist. Dhule 


3 Providing Disel Generating Set to New Deputy RTO Office 1376636.45 
building at Dhule, Dist. Dhule 


4 Porviding CCTV Survellaince System for New Deputy RTO Office 1099520.00 
building at Dhule, Dist. Dhule 


5 Porviding Rooftop on Grid Solar System for New Deputy RTO 5571706.00 
Office building at Dhule, Dist. Dhule 


Grand Total 21887268.95 
Contigency 4% 875490.75 
GST 18% 3939708.41 
Grand Total 26702468.11 
Say Rs. 26702468 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी सदुसष्ठ लाख दोन हजार चारशे अडुसष्ट रुपये फक्त) 
३. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ 
/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 90.09.2098 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी 


8. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 


भांडवली खर्च (०१ कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनातंर्गत) (०८)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०८२३) 
मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२४/प्र.क्र. २१२ /परि-४ 


५. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारामधील परिच्छेद क्र.१३४(१),१३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२६१५१७०३२९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=1 9ff433c24f38ac95f09eaa0a 14f560224a1a78a80f8b940775fcO 


13021ca5ca, postalCode=400032, 


‘Maharasht 
erialNumber=4EA86DEC92091A 126823D249DF45 1DF3C8D235CDD7E 
9111D7624C78A7C95B318, SUNIL BABURAO APATE 


(सु.बा.आपटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
४. अपर मुख्य सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,धुळे 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, धुळे 

९. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा धुळे 

१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती (परि-४) 


